सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून शासकीय 
अनुरक्षणगृहातील वेतनेत्तर देयके अदा 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बालगृ-२०२३/प्र.क्र.२३५/का-८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 


आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास विभाग आयुक्‍तायल, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/ 
का-५/अनु./२०२३-२४/६४४२ पुणे दि.०२.११.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०००, व अधिनियम २००६ Helles कलम 
४४ अन्वये तसेच नियम ३८ अन्वये राज्य शासनास अनुरक्षणगृहे स्थापन करणे अथवा घोषित करणे 
बाबत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार राज्यातील महसूली विभागाच्या/ जिल्ह्याच्या 
ठिकाणी असलेल्या वरीष्ठ बालगृहांना शासन निर्णय क्र.अनुगृ-२०११/ प्र.क्र. ३८८/ का-८, मुंबई- 
३२, दिनांक १० एप्रिळ, २०१२ अन्वये अनुरक्षणगृह म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. राज्यात 
एकुण ६ शासकीय आणि १ स्वयंसेवी अनुरक्षणगृह कार्यरत असुन त्यांची मंजुर संख्या - ६४० एवढी 
आहेत. या योजनेंतर्गत बालगृहांमधीळ १८ वर्ष वयाच्या किशोरवयीन मुलांचे अनुरक्षणगृहात 
पुनर्वसन केले जाते. प्रवेशितांना त्यांचे शिक्षण पुर्ण होईपर्यंत किंवा त्यांना रोजगार मिळेपर्यंत अन्न, 
वस्त्र, निवारा, शिक्षण, वैद्यकिय सुविधा, समुपदेशन, व्यवसाय मार्गदर्शन इत्यादी सुविधा पुरविण्यात 
येतात. 
२. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून शासकीय 
अनुरक्षणगृहातील वेतनेत्तर देयके अदा करण्यासाठी ₹२४.३८ लक्ष इतकी तरतूद आयुक्‍त, महिला 
व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२३/प्र.क्र.२३५/का-८ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय अनुरक्षणगृहातील वेतनेत्तर देयके अदा करण्यासाठी खालील विवरणपत्रातील 
तरतुदीप्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांना मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, ०१ बालिका समृद्धी 
योजना, बाल न्याय प्रमाणित शासनसुधारगृहे परिरक्षण करणे (२२३५ ३०३२) या लेखाशिर्षाखाली 
रुपये २४.३८ लक्ष (अक्षरी रुपये चोवीस लक्ष अडतीस हजार) इतका बाबनिहाय निधी या शासन 
निर्णयाद्वारे निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 
बाब अर्थसंकल्पीत । यापूर्वी वितरीत । वितरीत अनुदान 
तरतूद 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १,०८४.०० ५४२.०० ५.१० 
११ प्रवास खर्च १५६.०० ७८.०० ०.७६ 
१३ कार्यालयीन खर्च 984,00 ९५.०० ०.७५ 
१४ भाडेपट्टी व कर १,२६५.०० ६३२.०० ३.९० 
१९ आहार खर्च २,८३८.०० १,४१९.०० ११.१७ 
२१ साधन सामुग्री व पुरवठा 0०6 १२२.०० १.९० 
५० इतर खर्च १६८.०० ५०.०० ०.८० 
एकूण ६,१०९.०० २,९३८.०० २४.३८ 


२. सदर निधी वितरणाकरीता आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमुन्यात सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील. 


३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व 
आहरण व सवितरण अधिकारी यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.£-२६/व्यय ६, 
दि.२५/०१/२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


& 7 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२३/प्र.क्र.२३५/का-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०७१८२८०८७५३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
N | L E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085 
॥॥॥॥७॥,॥॥/५६५५॥ 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427129A6A081EE 


223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A7C 
7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL. 
Date: 2024.02.08 12:12:03 +05'30' 


( डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव/ अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


